शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
सन २०२०-२१ अंतर्गत निधी वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- 

१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-जीवायो :१००७/प्रक्र.३९/का.१४४४, दि.१६ फेब्रुवारी, २००८ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र-अर्थसं.२०२०/प्र .क्र.६४/अर्थ-३, दि .१६ एप्रिल, २०२०. 

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दिएप्रिल २८., २०२० 
४वित्त विभाग (, शासन निर्णय, क्र-अर्थसं.२०२०/प्र .क्र.६५/अर्थ-३, दि .०४ मे, २०२०. 

५वित्त विभाग (, शासन शुद्धीपत्रक, क्र-अर्थसं.२०२०/प्र .क्र.६५/अर्थ-३, दि .१४ मे, २०२०. 

६नियोजन विभाग (,शासन परिपत्रक क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४४/का.१४८१ दि.२९ मे,२०२० 
७नियोजन विभाग (,शासन निर्णय, क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दि.३१ ऑगस्ट,२०२०. 
८) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दि .८ सप्टेंबर, २०२०. 
९) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि .१० नोव्हेंबर,२०२० 

qo) वित्त विभाग, शासन निर्णय शुद्धिपत्रक क्र-अर्थसं.२०२०/प्र .क्र.६५/अर्थ-३, दि.०१ डिसेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२० निधी वितरण (तात्पुरती व्यवस्था) च्या अनुषंगाने वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६/०४/२०२०, मधील तरतूदी व वित्त 
विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ०४.०५.२०२० अन्वये “कोविड-१९ 
(Covid-98)” च्या संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात राज्याची कर व Ha 
उत्पन्नातील महसूली घट व त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन, “जिल्हा वार्षिक 
योजना (सर्वसाधारण)” सन २०२०-२१ अंतर्गत एकूण अर्थसंकल्पित रु.९८००.०० कोटी निधीच्या ३३% म्हणजे 
रु.३२३४.०० कोटी निधी उपलब्ध करुन दिलेला होता. आता संदर्भाधीन क्रमांक ९ येथील वित्त विभाग, परिपत्रक 
क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 90.99.2020 अनुसार, कोरोना विषाणूच्या प्रादूर्भावामुळे 
उद्भवलेल्या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर “अर्थचक्रास चालना देण्यासाठी राजकोषीय उपाययोजनांतर्गत” 
राज्यातील रोजगार निर्मितीस चालना देणे व अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी दूरगामी उपाययोजना 
म्हणून “जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती घटक कार्यक्रम)” या अंतर्गत 
१००% निधी वितरण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


२. वित्त विभागाने जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2020-2029 अंतर्गत अर्थसंकल्पित १००% 
तरतूद वितरीत करण्यास अनुमती दिलेली असून या आदेशापूर्वी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 
2020-2029 अंतर्गत मागणी क्र. ओ-१४ ते ओ-८५ अंतर्गत ३३% निधी “अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली” (BDS) वर 
उपलब्ध करून देण्यात आलेला असल्याने, आता या शासन निर्णयान्वये पुढील सुचनांच्या अधिनतेने उर्वरीत 
निधी “अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली” (BDS) वर वितरण करण्यात येत आहे. (प्रस्तुत निधी सोबतच्या “परिशिष्ट- 
अ* मध्ये दर्शविण्यात आला आहे). सबब, या अनुषंगाने पुढील आव्यक ती कार्यवाही त्वरीत करण्यात यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


(अ) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत या आदेशान्वये वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
६७% तरतूदी सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्या आहेत. तथापि, जिल्हा नियोजन समितीचे 
संपूर्ण कामकाज दिनांक ०१.०४.२०२० पासून iPAS (Integrated Planning Office Operation System) या 
संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले असून, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 
२०२०-२१ अंतर्गत iPAS प्रणालीचा वापर न करणाऱ्या किंवा अत्यल्प वापर करणाऱ्या १६ जिल्ह्यांना जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत १००% निधी उपलब्ध झाला असला तरी, अर्थसंकल्पित 
निधीच्या केवळ ७५% निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. या जिल्ह्यांना iPAS (Integrated Planning Office 
Operation System) या संगणकीय प्रणालीच्या वापराबाबत दिनांक 39.92.2020 रोजी आढावा घेऊन उर्वरित 
२५% निधी वितरीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. या बाबतीत जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा 
नियोजन समिती व जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्या स्तरावर कालबद्ध कार्यवाही होणे अपेक्षित राहिल. 


(ब) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१९(१)/साधनसंपत्ती, दिनांक १३.०४.२०२० 
अन्वये “कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांवरील उपाययोजना 
करण्याच्या” अनुषंगाने घटीत करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या दिनांक १४.०४.२०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार, जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत 
उपलब्ध होणाऱ्या ३३% तरतूदीपैकी २५% म्हणजेच मुळ अर्थसंकल्पित तरतुदीतील ८.२५% निधी “कोविड-१९ 
(Covid-98)” च्या प्रार्दुभावावरील उपाययोजनांकरीता व सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभागांच्या जिल्हास्तरीय “आरोग्य विषयक सुविधा (District Level Health Infrastructure)” 
बळकट करण्याकरीता राखीव ठेवण्यात आलेला होता व नियोजन विभागाचे पत्र क्रमांक : डिएपी-१०२०/ 
प्र.क्र.६४/का.१४८१, दिनांक २९ मे, २०२० अन्वये हा ८.२५% निधी “Front Loading Expenditure” म्हणून खर्च 
करण्याची अनुमती देखील देण्यात आलेली होती. या पार्श्वभुमीवर व मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०६.०९.२०२० रोजी 
झालेल्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ मध्ये मुळ अर्थसंकल्पित निधीपैकी 
उपलब्ध होणाऱ्या ३३% तरतूदीपैकी पूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या २५% निधीची मर्यादा वाढ करून ५०% 
म्हणजेच मूळ अर्थसंकल्पित तरतुदीतील १६.५०% निधी () “कोविड-१९ (Covid-98)” च्या प्रार्दुभावावरील 
अनुज्ञेय उपाययोजना करण्याकरीता व (i) सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभागांच्या नियमित जिल्हास्तरीय योजनांतर्गत अनुज्ञेय “आरोग्यविषयक सुविधा (District Level Health 
Infrastructure)” बळकट करणे या दोन्ही प्रयोजनांकरीता उपयोगात आणणे आवश्यक आहे. (प्रस्तुत निधी 
सोबतच्या “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे). 


(क) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२० 
अन्वये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत १००% निधी वितरणास अनुमती देण्यात 
आली आहे. तसेच, वित्त विभाग, शासन निर्णय शुद्धिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दिनांक ०१ 
डिसेंबर,२०२० अन्वये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत प्रलंबित दायित्व विचारात घेऊन नवीन 
बांधकामे/ मत्ता निर्मितीची कामे घेण्यास मान्यता देण्यात आलेली असल्याने यापूर्वी नियोजन विभागाकडून 
देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार कोणतीही जिल्हास्तरीय योजना स्थगित करण्याची तसेच “नाविण्यपूर्ण योजना 
(Innovative Scheme)” खंडित करण्याची आवश्‍यकता राहणार नाही. प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार जिल्हा 
वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत सर्व योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच, 
मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री करीता मूळ अर्थसंकल्पित निधीच्या 0.4% तरतूद उपलब्ध राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक-अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १० नोव्हेंबर, २०२० 
प्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत १००% निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला 
असला तरी, सदर निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करताना हा निधी वास्तविक गरज लक्षात घेऊनच 
आहरीत केला जाईल व हा निधी निश्चितपणे खर्च होईल याची जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा 
नियोजन समिती यांनी खात्री करावी. सदर निधी कोणत्याही परिस्थितीत खर्च न होता त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय 
अधिकारी/मंडळे/महामंडळे यांच्या बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता 
येणार नाही. तसेच, या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी 
निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकारांचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. 


8, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२०८१७०६३९६७१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Vrishali Sudarshan Kale 282% Viera नयाय 


(वृषाली सु.काळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

३. सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 

४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

५. सर्व उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 

६. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१०. सर्व उपसचिव/अवरसचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई 

११. वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 

१२. निवड नस्ती-का/१४८१, नियोजन विभाग. 

१३. कक्ष अधिकारी (कार्या-१४२४,१४२६,१४८१-अ) नियोजन विभाग,मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


"जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२०२१" 


परिशिष्ट - अ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का-१४८१, 
दिनांक :- ०८ डिसेंबर,२०२० चे सहपत्र. 


(₹ हजारात) 
अ. | जिल्ह्याचे नाव | मागणी | सन २०२०-२१ | सन २०२०-२१साठी | सन २०२०-२१ सन २०२०-२१ | एकूण वितरीत 
क्र. क्र. | चा अर्थसंकल्पित | यापूर्वी वितरीत निधी | साठी या शासन साठी एकूण निधीची 
% निर्णयान्वये वितरीत | वितरीत टक्केवारी 
निधी (३३%) निर्णयान्वये वितरीत | वितरीत निधी hat 
निधी (५4६) 
डि २ ३ 1 ४ ५ द शिकाशा 
ओ-१४ ९७१६७५.०० ३२०६५२.७५ हीही क. oe 
१ | मुंबई हहर 
ओऔओ-१५ ५२८३२५.०० १७४३४७.२५ २२१८९६.५ 38 G283.4 ७५% 
औ-१६ | २९९३२९६.०० एदमाटव द १२५७१८४.३ |  २२४४९७२.०० ७५% 
२ | मुंबई उपनगर 
ओ-१७ | ७२०३०४.०० २३७७००.३२ 4०७७७२ सा 
3-92 | २६७८५०२.०० ८८३९०५.६६ ह | शह गळी). व 
३ ठाणे 
ओ-१९ | १२८१४९८.०० BIVCRB.38 वश दि See owe 
औ-२० | _१६६५१३२.०० ५४९४९३.५६० १११५६३८.४४ | १६६५१३२.०० १००% 
४ | रायगड 
ओ-२१ |  ६७४८६८.०० २२२७०६.४४ BATE? ||| "हत OS |, 10898 
ओ-२२ १६५९१९४.०० ५४७५३४.०२ ११११६५९.९८ १६५९१९४.०० १००% 
५ | रत्नागिरी ढं 
ओ-२३ ४५०८०६.०० १४८७६५.९८ son ene? ४५०८०६.०० १००% 
ओ-२४ | ११९९७१६.०० ३९५९०६.२८ ८०३८०९.७२ | ११९९७१६.०० १००% 
६ | सिंधुदुर्ग क 
ओ-२५ |  २३०२८४.०० ७५९९३.७२ ial | ee 
ओ-२६ | ५१८७४२३.०० १७११८४९.५९ een) Ae! dee 
७ | पुणे 
: ओ-२७ | १३१२५७७.०० ४३३१५०.४१ क याया oe 
ओ-२८ । २५९१५७६.०० ८५५२२०.०८ गवत, al तोतिताठीत 
८ | सातारा 
ओ-२९ ६५८४२४.०० २१७२७९.९२ गीत सती यया गी शी 
ओ-३० | २३४०३३६.०० ७७२३१०.८८ ० 
९ | सांगली 
ओ-३१ ५०९६६४.०० १६८१८९.१२ २१४०५८.८८ ३८२२४८.०० 94% 
qo | सोलापूर : 
31-33 | 6%3849.00 २६१८३८.८३ हवेवर कीती. cs 
ओ-३४ | २६०८४३९.०० ८६०७८४.८७ क शास्र 
११ | कोल्हापूर 
ओ-३५ ६९१५६१.०० २२८२१५.१३ ४६३३४५-८७ ८९न६१:०७) . 'तै०9% 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


ओ-३६ ३३३७८००.०० ११०१४७४.०० २२३६२२६.०० ३३३७८००.०० १००% 
१२ | नाशिक 

ओ-३७ ९१२२००.०० ३०१०२६.०० ६१११७४.०० ९१२२००.०० १००% 

ओ-३८ १४३३१८६.०० ४७२९५१.३८ ९६०२३४.६२ १४३३१८६.०० १००% 
१३ | धुळे : 

ओ-३९ ४६६८१४.०० १५४०४८.६२ ३१२७६५.३८ ४६६८१४.०० १००% 

ओ-४० | २९६०४१९.०० ९७६९३८.२७ १९८३४८०.७३॥ २९६०४१९.०० १००% 
१४ | जळगांव 

ओ-४१ ७८९५८१.०० २६०५६१.७३ ८२९०१९.२७ ७८९५८१.०० १००% 

ओ-४२ ३२६१२००.०० १०७६१९६.०० २१८५००४.०० ३२६१२००.०० १००% 
94 | अहमदनगर 

ओ-४३ १४८८८००.०० ४९१३०४.०० ९९७४९६.०० १४८८८००.०० १००% 

ओ-४४ ९८४०००.०० ३२४७२०.०० ६५९२८०.०० ९८४०००.०० १००% 
१६ | नंदुरबार 

ओ-४५ १६६०००.०० ५४७८०.०० १११२२०.०० १६६०००.०० १००% 

ओ-४६ २५३५८३६.०० ८३६८२५.८८ १०६५०६१.१ १९०१८७७.०० ७५% 
१७ | औरंगाबाद 

ओ-४७ ७१९१६४.०० २३७३२४.१२ ३०२०४८.८८ ५३९३७३.०० ७५% 

ओ-४८ | १६२८६१९.०० ५३७४४४.२७ ६८४०१९.९८ | १२२१४६४.२५ ७५% 
१८ | जालना 

ओ-४९ ७२१३८१.०० २३८०५५.७३ ३०२९८०.०२ ५४१०३५.७५ ७५% 

ओ-५० १८०७६८०.०० ५९६५३४.४० १२१११४५.६० १८०(७६८०.०० १००% 
१९ | परभणी 

ओ-५१ १९२३२०.०० ६३४६५.६० १२८८५४.४० १९२३२०.०० १००% 

ओ-५२ | २४४८९५०.०० ८०८१५३.५० १०२८५५९.०० | १८३६७१२.५० ७५% 
२० | नांदेड 

ओ-५३ १0७९७00 २३१३४६.५० २९४४४१.०० |  6५२५७८७.५० ७५% 

ओ-५४ २३६३५५७.०० ७७९९७३.८१ ९९२६९३.९४ १७७२६६७.७५ ७५% 
२१ | बीड 

ओ-५५ ६३६४४३.०० २१००२६.१९ २६७३०६.०६ ४७७३३२.२५ ७५% 

ओ-५६ २०९९४६५.०० ६९२८२३.४५ ८८ १७७५.३ १५७४५९८.७५ ७५% 
२२ | लातूर 

ओ-५७ ३००५३५.०० ९९१७६.५५ १२६२२४.७ २२५४०१.२५ ७५% 

ओ-५८ | २१००९८१.०० ६९३३२३.७३ १४०७६५७.२७ |  २१००९८१.००| १००% 
२३ | उस्मानाबाद ; 

ओ-५९ ५०७०१९.०० १६७३१६.२७ ३३९७०२.७३ ५०७०१९.०० १००% 

ओ-६० १०३०५७०.०० ३४००८८.१० ६९०४८१.९० १०३०५७०.०० १००% 
२४ | हिंगोली 

ओ-६१ ३१९४३०.०० १०५४११.९० २१४०१८.१० ३१९४३०.०० १००% 

ओ-६२ २९८३८९८.०० ९८४६८६.३४ १२५३२३७.२ २२३७९२३.५० ७५% 
२५ | नागपूर ७५% 

ओ- १०१६१०२.०० ५३१३. 
a क ह ४२६७६२.८४ ७६२०७६.५० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


ओ-६४ १२७६६५८.०० ४२१२९७.१४ ८५५३६०.८६ १२७६६५८.०० १००% 
२६ | वर्धा . 

ओ-६५ ३५९३४२.०० ११८५८२.८६ ४०७६९.१४ ३५९३४२.०० १००% 

ओ-६६ | ११७३९२१.०० ३८७३९३.९३ ४९३०४६.८२ ८८०४४०.७५ ७५% 
२७ | भंडारा 

ओ-६७ ११७४७९.०० ३८७६८.०७ ४९३४१.१८ ८८१०९.२५ ७५% 

ओ-६८ १६७७६१५.०० ५५३६१२.९५ ११२४००२.०५० १६७७६१५.०० १००% 
२८ | चंद्रपूर 

ओ-६९ ८०८३८५.०० २६६७६७.०५ ५४१६१७.९५० ८०८३८५.०० १००% 

ओ-७० २२६३४८२.०० ७४६९४९.०६ १८१६५३२.९४० २२६३४८२.०० १००% 
२९ | गडचिरोली : 

ओ-७१ ३००५१८.०० ९९१७०.९४ ०१३४७.०६० ३००५१८.०० १००% 

ओ-७२ १२७९२४२.०० ४२२१४९.८६ ५३७२८१.६४ ९५९४३१.५० ७५% 
३० | गोंदिया 

ओ-७३ ३२५२५८.०० १०७३३५.१४ १३६६०८.३६ २४३९४३.५० ७५% 

ओ-७४ | २११९९९१.०० ६९९५९७.०३ ८९०३९६.२२ १५८९९९३.२५ ७५% 
३१ | अमरावती 

ओ-७५ ५९४००९.०० १९६०२२.९७ २४९४८३.७८ ४४५५०६.७५ ७५% 

ओ-७६ | ११७४६३०.०० ३८७६२७.९० ७८७००२.१० |  ११७४६३०.०० | 400% 
३२ | अकोला 

ओ-७७ ४७५३७०.०० १५६८७२.१० ३१८४९७.९० ४७५३७०.०० १००% 

ओ-७८ २३८९१०८.०० ७८८४०५.६४ १००३४२५.४ १७९१८३१.०० ७५% 
३३ | यवतमाळ 

ओ-७९ ६१०८९२.०० २०१५९४.३६ २५६५७४.६४ ४५८१६९.०० ७५% 

ओ-८० १८२७७८९ .०० ६०३१७०.३७ ७६७६७१.२३८ १३७०८४१.७५ ७५% 
३४ | बुलढाणा 

ओ-८१ ८४४७११.०० २७८७५४.६३ २५४७७८.६२ ६३३५३३.२५ ७५% 

ओ-८२ १२३७७०११.०० ४५४४१३.६३ ६५७८२३४४.६२ १०३२७५८.२५ ७५% 
३५ | वाशिम 

ओ-८३ २३२२९८९.०० १०६५८६.३७ १३५६५५.३८ २४२२४१.७५ ७५% 

ओ-८४ | १११६०७३.०० ३६८३०४.०९ ७४७७६८.९१ | १११६०७३.०० १००% 
३६ | पालघर 

ओ-८५ ४५८९२७.०० १५१४४५.९१ ३०७४८१.०९ ४५८९२७.०० १००% 

एकूण ९८०००००० ३२३४०००० ५४८६९७५० ८७२०९७५० 
Vrishali Sudarshan BH CN = shal Surana C= S= 
Kale Dat 2020.12.08 17:43:12 '05'30' 
(वृषाली सु.काळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


परिशिष्ट-ब 
"जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२०२१" 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का-१४८१, 


दिनांक :- ०८ डिसेंबर,२०२० चे सहपत्र. 


(₹ हजारात) 
वी सन २०२०-२१ 
अ.क्र. | जिल्ह्याचे नाव | मागणीक्र. | TERRORIST | अर्थसंकल्पित etext अर्थसंकल्पित निधीपैकी 
= * | अर्थसंकल्पित निधी कोव्हिड-१९ करीता निधी 
३३% निधी ee 
(स्तंभ ५ TAT ५०%) 
ओ-१४ ९७१६७५.००० ३२०६५२.७५० १६०३२६.३७६ 
त मुंबई हहर 
ओ-१५ ५२८३२५.००० १७४३४७.२५० ८७१७३.६२६ 
ओ-१६ २९९३२९६.००० ९८७७८७.६८० ४९३८९३.८४ 
२ | मुंबई उपनगर 
ओ-१७ ७२०३०४.००० २३७७००.३२० ११८८५०.१६ 
ओ-१८ २६७८५०२.००० ८८३९०५.६६० ४४१९५८२.८३ 
३ | ठाणे 
ओ-१९ १२८१४९८.००० ४२२८९४.३४० २११४४७.१७ 
ओ-२० 9&&4932.000 ५४९४९३.५६० २७४७४६.७८ 
४ | रायगड र 
ओ-२१ ६७४८६८.००० २२२७०६.४४० १११३५३.२२ 
ओ-२२ १६५९१९४.००० ५४७५२३४.०२० २७३७६७.०१ 
५ | रत्नागिरी 
ओ-२३ ४५०८०६.००० १४८७६५.९८० ७४३८२.९९ 
सधु ओ-२४ ११९९७१६.००० ३९५९०६.२८० १९७९५३.१४ 
द दुर्ग 
ओ-२५ २३०२८४.००० ७५९९३ .७२० ३७९९६.८६ 
ओ-२६ ५१८७४२३.००० १७११८४९.५९० ८५५९२४.७९६ 
७ । पुणे 
ओ-२७ १३१२५७७.००० ४३३१५०.४१० २१६५७५.२०६ 
ओ-२८ २५९१५७६.००० ८५५२२०.०८० ४२७६१०.०४ 
८ | सातारा 
ओ-२९ ६५८४२४.००० २१७२७९.९२० १०८६३९.९६ 
ओ-३० २३४०३३६.००० ७७२३१०.८८० २३८६१५५.४४ 
९ | सांगली र 
ओ-३१ ५०९६६४.००० १६८१८९.१२० ८४०९४.५६ 
ओ-३२ ३४४६५४९.००० ११३७३६१.१७० ५६८६८०.५८६ 
E सोलापूर 
ओ-३३ ७९३४५१.००० २६१८३८.८३० १३०९१९.४१६ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


ओ-३४ २६०८४३९.००० ८६०७८४.८७० ४३०३९२.४३६ 
११ | कोल्हापूर 

ओ-३५ ६९१५६१.००० २२८२१५.१३० ११४१०७.५६६ 

ओ-३६ ३३३७८००.००० ११०१४७४.००० ५५०७३७.००० 
१२ | नाशिक 

ओ-३७ ९१२२००.००० ३०१०२६.००० १५०५१३.००० 

ओ-३८ १४३३१८६.००० ४७२९५१.३८० २३६४७५.६९० 
१३ | धुळे 

ओ-३९ ४६६८१४.००० १५४०४८.६२० ७७०२४.३१० 

ओ-४० २९६०४१९ .००० ९७६९३८.२७० ४८८४६९.१३६ 
१४ | जळगांव 

ओ-४१ ७८९५८१.००० २६०५६१.७३० १३०२८०.८६६ 

ओ-४२ ३२६१२००.००० १०७६१९६.००० ५३८०९८.००० 
१५ | अहमदनगर 

ओ-४२३ १४८८८००.००० ४९१३०४.००० २४५६५२.००० 

ओ-४४ ९८४०००.००० २३२४७२०.००० १६२३६०.००० 
१६ | नंदुरबार 

ओ-४५ १६६०००.००० ५४७८०.००० २७३९०.००० 

ओ-४६ २५३५८३६.००० ८३६८२५.८८० ४१८४१२.९४० 
१७ | औरंगाबाद 

ओ-४७ ७१९१६४.००० २३७३२४.१२० ११८६६२.०६० 

ओ-४८ १६२८६१९.००० ५३७४४४.२७० २६८७२२.१३६ 
१८ | जालना 

ओ-४९ ७२१३८१.००० २३८०५५.७३० ११९०२७.८६६ 

ओ-५० १८०७६८०.००० ५९६५३४.४०० २९८२६७.२०० 
१९ | परभणी 

ओ-५१ १९२३२०.००० ६३४६५.६०० ३१७३२.८०० 

ओ-५२ २४४८९५०.००० ८०८१५३.५०० ४०४०७६.७५० 
२० | नांदेड 

ओ-५३ ७०१०५०.००० २३१३४६.५०० ११५६७३.२५० 

ओ-५४ २३६३५५७.००० ७७९९७३.८१० ३८९९८६.९०६ 
२१ | बीड 

ओ-५५ ६३६४४३.००० २१००२६.१९० १०५०१३.०९६ 

ओ-५६ २०९९४६५.००० ६९२८२३.४५० ३४६४११.७२६ 
२२ | लातूर 

ओ-५७ ३००५३५.००० ९९१७६.५५० ४९५८८.२७६ 

ओ-५८ २१००९८१.००० ६९३३२३.७३० ३४६६६१.८६६ 
२३ | उस्मानाबाद 

ओ-५९ ५०७०१९.००० १६७३१६.२७० ८३६५८.१३६ 

ओ-६० १०३०५७०.००० 3४००८८.१०० १७००४४.०५० 
२४ | हिंगोली 

ओ-६१ ३१९४३०.००० १०५४११.९०० ५२७०६५.९५० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


ओ-६२ २९८३८९८.००० ९८४६८६.३४० ४९२३४२३.१७० 
२५ | नागपूर 
ओ-६३ १०१६१०२.००० ३३५३१३.६६० १६७६५६.८३० 
ओ-६४ १२७६६५८.००० ४२१२९७.१४० २१०६४८.५७० 
२६ | वर्धा र 
ओ-६५ ३५९३४२.००० ११८५८२.८६० ९२९१.४३० 
ओ-६६ ११७३९२१.००० ३८७३९३.९३० १२३६९६.९६६ 
२७ | भंडारा 
ओ-६७ ११७४७९.००० ३८७६८.०७० १९३८४.०३६ 
ओ-६८ १६७७६१५.००० ५५३६१२.९५० २७६८०६.४७६ 
२८ | चंद्रपूर 
ओ-६९ ८०८३८५.००० २६६७६७.०५० १३३३८३.५२६ 
ओ-७० २२६३४८२.००० ७४६९४९.०६० २३७३४७४.५३० 
२९ | गडचिरोली 
ओ-७१ ३००५१८.००० ९९१७०.९४० ४९५८५.४७० 
गोंदिया ओ-७२ १२७९२४२.००० ४२२१४९.८६० २११०७४.९३० 
३० | गोंदिया 
ओ-७३ ३२५२५८.००० १०७३३५.१४० ५३६६७.५७० 
ओ-७४ २११९९९१.००० ६९९५९७.०३० ३४९७९८.५१६ 
३१ | अमरावती 
ओ-७५ ५९४००९.००० १९६०२२.९७० ९८०११.४८६ 
ओ-७६ ११७४६३०.००० ३८७६२७.९०० १९३८१३.९५० 
३२ | अकोला 
ओ-७७ ४७५३७०.००० १५६८७२.१०० ७८४२३६.०५० 
ओ-७८ २३८९१०८.००० ७८८४०५.६४० ३९४२०२.८२० 
३३ | यवतमाळ 
ओ-७९ ६१०८९२.००० २०१५९४.३६० १००७९७.१८० 
ओ-८० १८२७७८९.००० ६०३१७०.३७० ३०१५८५.१८६ 
३४ | बुलढाणा 
ओ-८१ ८४४७११.००० २७८७५४.६३० १३९३७७.३१६ 
ओ-८२ १३७७०११.००० ४५४४१३.६३० २२७२०६.८१६ 
३५ | वाशिम : 
ओ-८३ ३२२९८९.००० १०६५८६.३७० ३२९३.१८६ 
ओ-८४ १११६०७३.००० 3६८३०४.०९० १८४१५२.०४६ 
३६ | पालघर 
ओ-८५ ४५८९२७.००० १५१४४५.९१० ७५७२२.९५६ 
एकूण ९८०००००० ३२३४०००० १६१७०००० 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


